माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
सहायक संचालक (माहिती), माहिती 
अधिकारी/ अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय गट-ब 
या पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/५७२/प्र.क्र.१५९/३४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख : ०७ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : १) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार श्री.धनंजय वानखेडे यांनी दिनांक २६/०८/२०२१ च्या 
पत्रान्वये त्यांना माहिती अधिकारी, अमरावती येथे पदस्थापना दिलेल्या पदावरील हक्क सोडत असल्याचे 
कळविले आहे. त्यामुळे सदर पद रिक्‍त असल्याने उपरोक्त संदर्भाधीन आदेशान्वये करण्यात आलेल्या 
पदस्थापनामध्ये खालीलप्रमाणे अंशत: बदल करण्यात येत आहे. 


०२. संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून श्रीमती 
यावलकर यांची नियुक्‍ती करण्यात येत असून त्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव प्रवर्ग 'पदस्थापनेचे पद 


(१) (२) (३) (४) 
(१) | श्रीमती यावलकर अपर्णा प्रकाशराव इ.मा.व.(म) माहिती अधिकारी, अमरावती 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०७१८०७१६६९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DEEPALI PATHAK 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव (AL. ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने)* 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२०/५७२/प्र.क्र.१५९/३४-अ 


३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 

५. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, नागपूर- अमरावती विभाग, नागपूर 

६. संचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद. 

७. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८. जिल्हा माहिती अधिकारी, अहमदनगर/अमरावती/परभणी/नांदेड. 

९. जिल्हा लेखा अधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी अहमदनगर/अमरावती/परभणी/नांदेड 

१०. श्रीमती यावलकर अपर्णा प्रकाशराव,(०/० सुहास SMM) प्लॉट नं ९२,उदय नगर, एन.आय.टी . 
गार्डनच्या पाठीमागे, न्यू ऑरेंज सिटी कॉन्व्हेंट, नागपूर ४४००२४. 

११. सामान्य प्रशासन विभाग/का.३४ 


१२. निवडनस्ती ३४-अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


